“राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना” या 
योजनेत बदल करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-२०२४/प्र.क्र. ०३/पदु-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ५ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र: पविआ-२०१७/प्र.क्र.६५/पदु-३, दि. २.६.२०१७ 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, पुअममेंवशोविम याचे जावक क्र. 
पुअममेंवशेविम / तात्रिक /२००३/२०२३,दि.२६.१२.२०२३. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, पुअममेंवशोविम याचे जावक क्र. 
पुअममेंवशोविम/ तात्रिक /२४०३/२०२४,दि. २०.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार धनगर व तत्सम जमातीमधील समाजाचे सामाजिक, 
आर्थिक व शैौक्षणिकदृष्या असलेला मागासलेपणा दूर करुन स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने 
मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान तत्त्वावर ६ मुख्य घटकासह नवीन योजना “राजे यशवंतराव 
होळकर महामेष योजना” या नावाने सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेत समाविष्ठ असलेल्या ६ 
घटकांसाठी घटकनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या व आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आळी आहे. सदर 
योजनेंतर्गत एकूण रु. ४४,५६,९२,३३८/- अनुदान वाटपासाठी व प्रशासकिय खर्च (१ टक्क) 
रु. ४४,५६,९२३/- असा एकूण ४५,०१,४९,२६१/- इतका निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. सदर 
योजनेत आतापर्यंत रु. ४४.२४ कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यानुसार आर्थिक उद्दिष्ट पुर्ण झाले 
आहे. 


सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी योजनेची फलश्रुती लक्षात 
घेऊन व्याप्ती वाढविण्याबाबत नंतर विचार करण्यात येईल, असे घोषित केले आहे. सदर योजनेत 
महामंडळाकडे सध्यास्थितीत प्रलंबित / प्रतिक्षाधिन अर्ज व महामंडळाकडे उपलब्ध असलेला निधी 
विचारात घेवून ही योजना पुढे चालु ठेवण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक २३.०७.२०२४ रोजी मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये धनगर व तत्सम समाजास आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन 
देण्यासाठी व मेंढी पाळनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान तत्वावर “राजे यडठावंतराव होळकर महामेष 
योजना” ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना राबवितांना आलेला अनुभव व सदर 
योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांच्याकडे 
प्रतिक्षाधिन असलेल्या २५६९५ अर्जाची संख्या व उपलब्ध निधी विचारात घेऊन “राजे यशवंतराव 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र. ०३/पदु-३ 


होळकर महामेष योजना” पुढे चाळू ठेवण्याची आवश्‍यकता विचारात घेऊन पुढील निर्णयास मान्यता 


देण्यात येत आहे.:- 


(१) 


धनगर व तत्सम समाजास सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यासाठी झासन निर्णय क्र. 
पविआ-२०१७/प्र.क्र.६५/पदुम-३, दि. २.६.२०१७ अन्वये लागू करण्यात आलेली “राजे यशवंतराव 
होळकर महामेष योजना” यापूढे चालू ठेवण्यात येत आहे. 
“राजे Bada होळकर महामेष योजना” या योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र 
मेंढी व होळी विकास महामंडळाकडे अखर्चित असलेला रु. २९.५५ कोटी इतका निधी चालु वित्तीय 
वर्षात खर्च करण्यात यावा. तसेच पुढील वर्षापासुन उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत 
लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा. 
या योजनेतील लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद विचारात घेऊन लाभार्थी उद्दिष्टे तसेच आर्थिक उदिष्टे 
यामध्ये अंतर्गत बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात येत आहे. 
(i) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणारे पशुधन (मेंढ्या व नर) यांची लाभार्थ्याने 
प्रथम स्वखर्चातून महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरुन अथवा जनावरांच्या अधिकृत बाजारातून खालील 
समितीच्या उपस्थितीत खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.:- 

अ. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त (संबंधित जिल्हा) 

आ. पद्युधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती 


इ. wes विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना 
ई. विमा प्रतिनिधी 
उ. लाभधारक 


(i) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी खरेदी करण्यात आलेल्या VATA खरेदीच्या मुळ 
पावत्या तसेच खरेदी केलेले UIT व खरेदी समितीच्या एकत्रित फोटोसह खरेदी अहवाल 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांना 
सादर कराव्यात. 


(ii) व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ 
लिमिटेड, पुणे यांना वरील (ii) प्रमाणे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ७५ टक्के अनुदानाची 
रक्‍कम ७ दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेच्या (DBT) माध्यमातून लाभार्थ्याच्या 
खात्यात जमा करण्यात यावी. 


(iv) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास 
महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांच्या प्रक्षेत्रावरुन देण्यात येणा-या चारा बियाणे व बहुवार्षिक 
गवत प्रजातीचे ठोंबे/बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व बाबींचे लाभ 
पूर्वीप्रमाणेच थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेच्या ()81) माध्यमातून लाभार्थ्यांना देण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र. ०३/पदु-३ 


(4) राजे यडमावंतराव होळकर महामेष योजना” या योजनेच्या इतर अटी, शार्ती व कार्यपध्दती हासन 
निर्णय क्र. पविआ२०१७/प्र.क्र.६५/पदु-३, दिनांक २.६.२०१७ प्रमाणेच राहतील. 


२. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५६/कार्यासन १४३१, 
दि.२८.०२.२०२४ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९२/२०२४/व्यय-२, दि.१.०८.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०५१७३४५७७६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI 
BHAGUJI MARALE = 


(नि. भा. मराळे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत - 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ६७. 
व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त waa, 
७. सर्व जिल्हा WAT उपआयुक्त, 
८. सर्व जिल्हा प्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
९. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
११.मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.निवड नस्ती (पदु-३) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


